महापारेषण कंपनीशी संबंधित असलेल्या 
एस.पी.सी.एल.-आय.पी.सी.एल.वाहिनीवर प्रस्तावित 
ate इंडिया लि. च्या २२० के.व्ही.वाहिनी 
उभारणीसाठी विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ 
अन्वये झासनाची पूर्व परवानगी देणेबाबत. 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-४, 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय समक्रमांक: दिनांक १०.०५.२०२३. 
२) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., मुंबई यांचे पत्र क्र.मराविपाकंम/ 
सांका/क्र.८२२, दिनांक ७.२.२०२४ 
शासन शुध्दीपत्रक -: 
संदर्भाधिन दिनांक १०.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात व त्यासोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये 
“मे.गेल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड” या ऐवजी “ गेल (इंडिया) लिमिटेड” असे वाचावे.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०२२९१४४६२१२८१० असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN BHAGWAN SURVE 


[|| T | N BHA WAN DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


4.20=bc82538eecb9538e00f76d0be3b 1 3050503fc1 3c8f2F380F1 Sec8b 
b20d4d9e79, postalCode=400032, st=M: 


st=Maharasht 
INumb: A3C8B7 B9BFDA7274C3A267 15E841EE7E5760FA3B4D3A 
B6D9F4466E893219110, ‘NITIN BHAGWAN SURVE 


Date: 2024.02.29 14:56:47 +05'30' 


(नितीन सुर्वे) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., WHR, वांद्रे-कुर्ला 
संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

२. संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाहागंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 

३. सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, १३ वा मजला जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई-४००००५. 

४. उप महाप्रबंधक, गेल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स, मु.उसर, पोस्ट-मल्याण, 
तालुका अलिबाग, जि. रायगड-४०२ २०३ 

५. निवडनस्ती (ऊर्जा-४). 


